उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, 
नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामीण 
रुग्णालय / उपजिल्हा / जिल्हा 
रुग्णालयातील दंतचिकित्सा विभागातील 
२०९ अस्थायी पदे पुढे चालू ठेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- अपदे-२०२४/प्र.क्र.9७९/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २३ सप्टेंबर,२०२४. 


वाचा- 

१) शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक:-संकिर्ण-२०१२/प्र.क्र.१३०/आरोग्य -३, 
दिनांक-२५.०७.२०१२. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक:- अपदे-२०२४/प्र.क्र.७९/आरोग्य-३, 
दिनांक-१५.०३.२०२४. 

३) उपसंचालक (मौखिक आरोग्य), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र-आसेआ/ 
रामौआ/ दंत चिकित्सा विभाग/२०९ अस्थायी पदे/४२६-४२७/२०२४,दिनांक-१२.०२.२०२४ 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क, दि.०६.०९.२०२४. 


शासन निर्णय- 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील असलेल्या ९९ आरोग्य 
संस्थांमधील २०९ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत उपरोक्‍त अ.क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने सदर पदांना मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. 


२. आता, या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मधीळ एकूण २०९ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२४ ते दि. २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन पुढील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२४- 
२०२५ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


छासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२४/प्र.क्र.9७९/आरोग्य-३ 


लेखाशिर्ष 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-(२)- मुफसल 
क्षेत्रातील रुग्णालये व दवाखाने,(०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय 
रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ४१४६)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३- 
ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये 
व दवाखाने, (०१)(०१) कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५)” 


मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचाळन व प्रशासन, (०१)(०८)-प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
रुग्णालया इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल 
क्षेत्रातील शासकीय रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर 
शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६)” 


घु 


मागणी क्रमांक आर -१, मुख्य लेखाशिर्ष २२१० - वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, of - 
सार्वजनिक आरोग्य , ००१ - संचालन व प्रशासन,(०१) (०९) - महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 
प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४) 


8. 


हा शासन निर्णय वित्त विभाग, झासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 


दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु 7 


दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत अस्थाई पदांच्या मुदतवाढीस मान्यता देण्या आळी असली 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. ०६.०९.२०२४ अन्वये 


तरी, दरम्यानच्या काळात सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व 


प्रशासकीय विभागांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केले आहे. तसेच 
उपरोक्त संदर्भ क्र.०४ अन्वये वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, अस्थायी पदांना दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत 


मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यादरम्यान सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
घेण्याकरीता सुधारीत आकृतीबंधाचे प्रस्ताव शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक २९ जून,२०१७ नुसार 


तपासून व त्यानुसार कार्यवाही करुन तातडीने वित्त विभागास सादर करण्याकरीता आयुक्तालय 


कार्यालयाकडून oT उचित कार्यवाही करावी व त्याबाबातचा प्रस्ताव शासनास पाठवावा. 


पृष्ठरपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२४/प्र.क्र.9७९/आरोग्य-३ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२०१९३५५१४९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY 


SANJAY DATTARAM MAHADESHWAR 


DN: cn=SANJAY DATTARAM 


DATTARAM MAHADESHWAR, ०, ou, 


email=sanjay.mahadeshwar@nic.i 


MAHADESHWAR «<n 


Date: 2024.09.23 16:26:48 +05'30' 


(सं.द. महाडेश्वर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचाळक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक/जळगाव/धुळे/अहमदनगर. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला/अमरावती/बुलढाणा/यवतमाळ/वाशिम. 

९. 


वैद्यकीय अधिक्षक,(उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक यांचेमार्फत) 


१०.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१२.निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठरपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२४/प्र.क्र.9७९/आरोग्य-३ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक:- अपदे-२०२४/प्र.क्र.७९/आरोग्य-३, 
दिनांक:- 23 सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र) 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


जिल्हा रुग्णालय /सामान्य 
रुग्णालय २०० खाटा 


जिल्हा रुग्णालय, नाशिक 

सामान्य रुग्णालय, मालेगांव 

जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर 
जिल्हा रुग्णालय, नंदुरबार 

५ | जिल्हा रुग्णालय, जळगांव 


उपजिल्हा रुग्णालय ५०/१०० 
खाटा 


A) 


उपजिल्हा रुग्णालय,कळवण, 
जि.नाशिक १०० खाटा 


separ, fet. नाशिक 
मनमाड,जि. नाशिक 
येवला ,जि. नाठिक 


ळ 


ios 


चांदवड, जि. नाशिक 
निफाड, जि.नाशिक 


न 
Ex 
7 
Ea 
Ea 
i 


कर्जत, जि.अहमदनगर 


१२ 
१३ | पाथर्डी, जि.अहमदनगर 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२४/प्र.क्र.७९/आरोग्य-३ 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


श्रीरामपुर, जि.अहमदनगर 


चोपडा, जि.जळगांव (१०० खांटा) 
0 
28 
fe 
; 


: 
" 
i 
ea 
i 
a 
ee 
= 
= 
2 
क 
e 
ह. 
ही 
र” 
ररे 
न 
ध्य 
= 
२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२४/प्र.क्र.७९/आरोग्य-३ 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


इगतपुरी, जि. नाशिक 
दिडोंरी, जि. नाशिक 


दाभाडी, ता. मालेगांव, जि 
नाशिक 


सटाणा, जि.नाशिक 


अकोले, जि. अहमदनगर 


are, ता. सुरगाणा, जि. नाशिक 


3 


घोडेगांव, ता.नेवासा, जि 
अहमदनगर 

नेवासा, जि. अहमदनगर 
पारनेर, जि. अहमदनगर 


टाकळी ढोकेश्वर, जि. अहमदनगर 


नांदगांव, जि.नाशिक 
नामपूर, जि.नाशिक 


३४ 
34 
३६ 
३७ 

८ 
३९ 
४० 
४१ 
BQ 
83 
४४ 
oY 
४६ 
४७ 

८ 
४९ 
५० 
५१ 
4 
43 


कोतुळ, जि. अहमदनगर 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२४/प्र.क्र.9७९/आरोग्य-३ 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


लोणी, जि. अहमदनगर 


अहमदनगर 


साकूर,ता. संगमनेर, जि. 
अहमदनगर 


संगमनेर, जि. अहमदनगर 


GY 
द्द 
५६ 
Gig 
GS 
aN 
GO 


बोधेगांव, जि. अहमदनगर 
]ोवगांव, जि. अहमदनगर 
श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर 


द 


सोनगीर, जि.धुळे 
शिंदखेडा,जि.धुळे 
पिंपळनेर,जि.धुळे 


६१ 
६२ 
६२ 
६४ 
६५ 
&& 
६७ 

८ 
८९ 
(9० 
७१ 
७२ 
७३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२४/प्र.क्र.७९/आरोग्य-३ 


रुग्णालयाचे नाव रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


: दंत शल्य 
= चिकिस्तक 


रावेर,जि.जळगाव 
एरंडोळ,जि.जळगाव 
भडगांव,जि.जळगाव 


चाळीसगाव,जि.जळगाव 


अमळगांव,जि.जळगाव 


; 


अक्कलकुवा, जि.नंदुरबार 
जमाना, जि.नंदुरबार 
मोलगी, जि.नंदुरबार 
धडगांव, जि.नंदुरबार 
धानोरा, जि.नंदुरबार 


रनाळा, जि.नंदुरबार 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०२४/प्र.क्र.9७९/आरोग्य-३ 


रुग्णालयनिहाय अस्थायी पदे 


र दंत 
= यांत्रिकी 
गट क 


खांडबारा, जि.नंदुरबार a _* 
विसरवाडी, जि.नंदुरबार ae 


१५६ 


डिक एकूण नाशिक मंडळातील अस्थायी पदे 


पृष्ठरपैकी९ 


